सन 2098 च्या गणेशोत्सवात मोटार परिवहन 
विभाग, मुंबई यांनी भाड्यावर घेतलेल्या बेस्ट 
बसेसच्या देयकास कार्योत्तर मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०११५ / ३६३ / प्र.क्र. २३/ fea १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०१६. 


संदर्भ - पोळीस उप आयुक्‍त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई यांचा जा.क्र. ४२८/ मोप/ वाहने/ ज्योदिशिं/ २०१५, 
दि. २८.१.२०१५ चा प्रस्ताव 


प्रस्तावना :- 

दि. २९.८.२०१४ ते दि. ८.९.२०१४ च्या गणेशोत्सव कालावधीत दि. ८.९.२०१४ रोजी गणपती विसर्जन 
बंदोबस्ताकरिता मोटार परिवहन विभागाकडे मोठ्या वाहनांची संख्या पुरेशा प्रमाणात नसल्याने १० बेस्ट बसेस 
भाडेतत्त्वावर घेण्यात आल्या होत्या. बेस्ट प्रशासनाकडून बस भाडे रु. १,४१,५७३/- इतक्या रकमेचे देयक प्राप्त झाले होते. 
शासन निर्णय क्र. वित्त विभाग क्र. विअप्र-१०.०८/ प्र.क्र.७०/२००८ विनियम दि. १५ मे, २००९ व वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका - १९७८ भाग पहिला उप विभाग दोन अ.क्र. १३ नियम ६० व ६१ अन्वये विभागप्रमुखास भाडेतत्वावर वाहने 
घेण्यासाठी प्रतिवर्षी रु. ३०,०००/- पर्यंत मर्यादा आहेत. शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये विभागप्रमुखास भाडेतत्त्वावर वाहने घेण्यासाठी प्रतिवर्षी रु. ६०,०००/- पर्यंत 
मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. तथापि, सदर देयकाची रक्‍कम ही त्याहूनही अधिक असल्याने कार्योत्तर मंजूरी देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

दि. ८.९.२०१४ रोजी गणपती विसर्जनाच्या बंदोबस्ताकरिता भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या १० बेस्ट बसेसचे भाडे 
रु. १,४१,५७३/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. याबाबतचा खर्च “गृह विभाग मागणी 
क्र. बी१- २०५५, पोलीस (००) १०८, राज्य मुख्यालय पोलीस (02) शहर पोलीस (०२) (०१) शहर पोळीस-आस्थापना Yo 
इतर खर्च (२०५५००९७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१५-१६ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४८/२०१६/व्यय ७, दि. ६.२.२०१६ अन्वये त्या विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात 
आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०२२६१५२३२२११२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Bhanudas 8 Ingale 


IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Des! 


Bhanudas B In ga |€ ८ postalCode=400032 st-Maharshto, 


cn=Bhanudas jale 
Date: 2016.02.26 15:24:46 +05'30' 


(भा. बा. इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रति, 


-O 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

पोलीस उप आयुक्‍त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (विजा १ओ). 


av A 


Cc 
es 


८८४) oC 
werovrvreTwve Se DS a 


S 


k 


